महाराष्ट्र शासन 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली बाबत. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: 2 मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 


सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील 


अधिकार्‍यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 

क्र 

श्‌ श्री.एम.बी.सांगळे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) अधिन 
तथा प्रशासकीय अधिकारी , जागतिक अर्थ | प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) सोलापुर 
सहाय्यीत महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास | य़ा नवनिर्मित पदावर 
प्रकल्प, पुणे ( सध्या नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) 

२ | श्री.आदिनाथ लहानु दगडे, उपनिबंधक, | उपनिबंधक, सहकारी संस्था , मुख्यालय, 
सहकारी संस्था, (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) पुणे या रिक्‍त पदावर 

३ श्री.एम.सी.पाडवी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था प्रादेशिक उपसंवालक (साखर) अमरावती 
(पूर्वीच्या पदावर रुजु न झाल्याने नियुक्तीच्या । य़ा रिक्‍त पदावर 
प्रतिक्षेत) 

ह श्री.गौतम वर्धन, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था (मत्स्य), मुंबई 
संस्था , यवतमाळ ता ता तर 


२. 


सदर अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाळ सहकार 


आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. 


सदरचे Weal तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२१५५३४४४२०२ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri 


Ganeshbhushan Joshi oe sinensis 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 


१५. 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, TAM संचाळनाळय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), सर्व 
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित 

संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 


सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 
निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


